नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील एकूण 
५८ योजनाबाह्य/ अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समावेश करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.१९८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ मार्च, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
यांचे पत्र क्रमांक का-प्रआ/११६६, दि.१६/०३/२०१७. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नरखेड तालुक्यातील एकूण ५८ योजनाबाह्य/ अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समावेश करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 

सदर प्रस्ताव व सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण 
होणारा वापर विचारात घेता सदर योजनाबाह्य/ अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समावेडा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व स्थानिक 
लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील खालील 
रस्ते दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र रस्त्याचे नाव साखळी क्रमांक । एकूण नविन 
लांबी ग्रामीण म 
क्रमांक 
ae बेलोना ते इंदोरा ०/०० ते २/००  । २.०० २०६ 
2. बेलोना ते माणीकवाडा | ०/०० ते २/०० | 2.00 २०७ 
३. मोहदी ते मसली रस्ता ०/०० ते ३/०० | ३.०० Q0¢ 
४. बेलोना ते पांढरी ०/०० ते ३/०० । ३.०० २०९ 
षु. पांढरी ते मोवाड ०/०० ते ३/०० _। ३.०० २१० 
६. मोहदी ते अंबोळा ०/०० ते ३/०० ३.०० २११ 
छ. येरला ते जुनोना घारड  ।०/०० ते ५/०० ।५.०० २१२ 
। भिष्णुर ते वडेगांव उमरी । ०/०० ते ४/०० । ४.०० २१३ 
९. मसली ते सींगारखेडा ०/०० ते ३/००  । ३.०० २१४ 
१०. | येरंडा ते खापा (घुडन) ०/०० ते ४/०० ।४.०० २१५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.१९८/नियोजन-२ 


faces | नायगांव ते रोहणा ०/०० ते ३/००  । ३.०० २१६ 
१२. मायवाडी ते रा.मा.२९३ । ०/०० ते ३/००  । ३.०० २१७ 
१३. खुझालपुर ते तिनखेडा =| ०/०० ते ४/०० । ४.०० २१८ 
१४. नायगांव ठाकरे ते ०/०० ते २/००  । २.०० २१९ 
नारसिंगी 
१५. नायगांव ठाकरे ते ०/०० ते १/५०० । १.५०० २२० 
करीमाबाद 
१६. खापरी ते रोहना ०/०० ते ४/०० _। ४.०० २२१ 
१७. जामगांव खु. ते करंजोली | ०/०० ते ३/०० । ३.०० 222 
१८. जामगांव बु. ते उमठा 0/00 ते २/५०० | २.५०० २२३ 
१९. खंडाळा ते कलंभा ०/०० ते २/०० । २.०० २२४ 
20, BEN सावंगा ते घोगरा | ०/०० ते ५/०० | 4.00 २२५ 
२१. Gall ते लोहारी सावंगा | ०/०० ते ५/०० ।५.०० २२६ 
22. गुमगांव ते लोहारी सावंगा | ०/०० ते ५/०० | 4.00 २२७ 
23. जाटलापूर ते खराडा ०/०० ते ४/०० | ४.०० २२८ 
लोहारी सावंगा 
उघ लोहारा ते घोगरा ०/०० ते २/०० । २.०० २२९ 
२५. लोहारा ते हिवरमठमाळ ।०/०० ते ३/०० ३.०० २३० 
२६. लोहारी सावंगा ते बोर ०/०० ते ३/०० | ३.०० २३१ 
मेंढळा 
२७. मोहगांव भदाडे ते ०/०० ते २/०० । २.०० २३२ 
जटामझरी 
२८. उमरी ते खापा ळोधी 0/00 ते २/०० २.०० 233 
२९. सिदी ते मन्नाथ ०/०० ते ३/००  । ३.०० २३४ 
३०. सावरगांव ते खामली ०/०० ते २/०० | २.०० २३५ 
३१. सावरगांव ते नांदा Br} । ०/०० ते ३/००  । ३.०० २३६ 
खापा 
३२. सावरगांव ते सोनोली ०/०० ते ३/००  । ३.०० २३७ 
३३. थाटुरवाडा ते नायगांव | ०/०० ते २/०० | २.०० २३८ 
38, अंबाडा देशमुख ते बानोर | 0/00 ते 3/00  ।३.०० २३९ 
३५. कोणी ते stares ०/०० ते ३/०० ३.०० २४० 
ज्वर आग्रा ते साग्रा हनुमान ०/०० ते ३/०० | ३.०० २४१ 
मंदिर 
३७. मोहगांव भदाडे Beet | ०/०० ते ३/०० । ३.०० २४२ 
बस स्टॉप ते माळेगांव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.१९८/नियोजन-२ 


३८. पिपळा खु. हनुमान मंदिर | ०/०० ते २/०० । २.०० २४३ 
ते मध्य प्रदेश सिमेपर्यंत 
३९. मदना ते बोपापुर ०/०० ते २/०० । २.०० २४४ 
रस्त्याला जोडणारा रस्ता 
४०. मदना ते रामगांव ०/०० ते २/५०० । 2.400 २४५ 
४१. जलालखेडा ते मोहनपुर | ०/०० ते २/०० | २.०० २४६ 
४२. Wel गावापासून ते मध्य | ०/०० ते ३/०० | ३.०० २४७ 
yea सिमेपर्यंत 
४३. बेळोना बायपास ०/०० ते २/००  । २.०० २४८ 
४४. दावसा ममदापूर ते ०/०० ते ३/००  । ३.०० २४९ 
बरडपवनी 
४५. पिपळधरा ते उदापूर ०/०० ते २/५०० । 2.400 २५० 
४६. मेढला ते हिवरमठ ०/०० ते ३/५०० | 3.400 २५१ 
४७. साखरखेडा बस स्टॉप ते । ०/०० ते २/०० | २.०० २५२ 
मेंढळा 
76: सींजर ते भैय्यापूर ०/०० ते ३/०० | 3.00 २५३ 
४९. महाजनपूर ते भेय्यापूर ।०/०० ते २/०० । २.०० २५४ 
५०. तारा ते उतारा ०/०० ते २/०० २.०० २५५ 
५१. दावसा ते खेडी ०/०० ते २/००  । २.०० २५६ 
42, नांदणी ते महेंद्री ०/०० ते १/०० १.०० २५७ 
५३. जलालखेडा ते पेठ ०/०० ते १/०० | ,०० २५८ 
ईस्माइलपूर 
५४. जलालखेडा बायपास ते । ०/०० ते १/०० oe | 00 २५९ 
काटोल वरूड रस्ता 
५५. खैरगांव पोचमार्ग ०/०० ते ०/८०० | ०.८०० २६० 
रा.मा.३२३ ला जोडणारा 
५६. देवळी पोचमार्ग ०/०० ते ०/५०० | 0,400 २६१ 
रा.मा.३२३ ला जोडणारा 
५७. AGA पोचमार्ग रा.मा.३२३ | ०/०० ते ०/५०० | 0.400 २६२ 
ला जोडणारा 
५८. खारगड रस्ता ते जुना 0/00 ते १/५०० ।१.५०० २६३ 
सायवाडा वर्धा नदी 
पाणीपुरवठा योजनेपर्यंत 
एकूण लांबी १५२.८०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.१९८/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्गची एकूण 
लांबी ७९५३.९४०कि.मी. असून सदर लांबीत १५२.८० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी ८१०६.७४ 
कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३११११२८०७८६१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fa S h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. . 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
Vi n aya kra (0 Pati | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.03.11 11:31:28 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

) उप सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


& 


S 


S 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


